अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील 


तरतुदीचे पुर्नवितरण “ प्रधान लेखाशिर्ष ” २०५२, सचिवालय 


सर्वसाधारण सेवा मागणी क्रमांक ए-४ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्र. पुर्नवि-२०२१/प्र.क्र.०९/कार्यासन-२४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांकः- २२ मार्च,२०२२ 

प्रस्तावनाः- 

सामान्य प्रशासन विभागातील कंत्राटी वाहनचालक व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांचे माहे फेब्रुवारी २०२२ 
चे वेतन प्रलंबित आहे. हि बाब विचारात घेता, सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
मागणी क्रमांक ए-४, लेखाशिर्ष 2042, सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा-०९० सचिवालय ( 00 ) (०१) सामान्य 
प्रशासन विभाग १०- कंत्राटी सेवा या उप लेखाशिर्षाखाली तरतूद अपुरी असल्याचे निर्दडनास आले आहे. 
त्यामुळे, मागणी क्रमांक ए-४, लेखाशिर्ष २०५२, सचिवालय-सर्वसाधारण अंतर्गत ११-देशाअंतर्गत प्रवास या 
उद्दीष्टाखालील बचतीमधून रुपये of लक्ष इतका निधी उप लेखाशिर्ष १०- कंत्राटी सेवा ( २०५२ ००२५) उप 
लेखाशिर्षाखाली पुर्नवितरणाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णयः- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात सामान्य 
प्रशासन विभागातील कंत्राटी वाहनचालक व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांचे माहे फेब्रुवारी २०२२ चे वेतन अदा 
करण्यासाठी निधी कमी पडत असल्यामुळे सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
मागणी क्रमांक ए-४, लेखाशिर्ष २०५२, सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा-०९० सचिवालय ( co ) ( ०१ ) सामान्य 
प्रशासन विभाग” या प्रधान ळेखाशिर्षाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार रुपये of लक्ष ( रुपये सहा 
लक्ष फक्त) इतक्या निधीचे पुर्नवितरण/पुर्नविनियोजनाद्वारे करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२. हे आदेशा वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १६१/२०२२/व्यय-४, 
दिनांक २१.०३.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२८११३६३७२४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
TUSHAR pete FSR hasan sana 


PITAMBAR PAWAR वा 
(तु. पि. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत: विवरणपत्र 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२ नागपूर ( लेखापरिक्षा/व लेखा अनुज्ञेयता ) 
२. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई ४०० ०२१. 
३. वित्त विभाग ( व्यय-४), अर्थसंकल्प-१४, मंत्रालय, मुंबई 
४. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२६) व कार्यासन-२५, सा.प्र. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. निवडनस्ती, कार्यासन-२४, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२९/प्र.क्र.०९/कार्या-२४, दिनांक: २२ मार्च, २०२२ चे सहपत्र 
अनिवार्य खर्च पुर्नवितरण २०२१-२०२२ 


मुख्य लेखाशिर्ष:- २०५२ ook, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवाळय सर्वसाधारण सेवा 
मागणी क्रमांक: ए-४ 


नियंत्रण अधिकारी: उप सचिव ( आस्थापना ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


( रुपये हजारात ) 


अ.क्र. विना व उपलेखाशिष॑ पुर्नवितरण | सन २०२१-२०२२ करीता मंजूर तरतूद/पुरवणी | पुरक बचतीद्वार पुर्नवितरण नंतर 
करेपर्यंत  । मागणी/पुर्नवितरण मागणी  ।पुर्नवितरीत उपलब्ध तरतूद 
माहिती करावयाची तरतूद 
असलेला 
खर्च 
श्‌ १ “ मागणी क्र. ए-४, २०५२, सचिवालय सर्वसाधारण मुळ तरतुद- ४०,०० (--)६,०० ४६,०० 
सेवा, ०९०- सचिवालय (००) (०१) पुरबणी मागणी- ० 
(२०५२००२५ )अंतर्गत (१०) कंत्राटी सेवा ३९,८१.६३ ।पुर्नवितरण - ० 7 
४०,०० 
०२ “ मागणी क्र. ए-४, २०५२, सचिवालय सर्वसाधारण सुधारीत अंदाज मुळ तरतुद -  ६८,७० (-) ६,०० ६२,७० 
सेवा, ०९०- सचिवालय (००) (०१) पुरवणी मागणी - ० 
(२०५२००२५ )अंतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास १४,२८.६५ । पुर्नवितरण - ० 7 
६८,७० 


TUSHAR PITAMBAR 


PAWAR 


Digitally signed by TUSHAR PITAMBAR PAWAR 

DN: CN = TUSHAR PITAMBAR PAWAR, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2022.03.28 11:39:33 +05'30' 


(तु.पि.पवार) 


अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


